सन्मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिवाणी अपील क्र. 
८९२८/२०१५ व इतर याचिका संदर्भातील दि. 
०६.०७.२०१७ च्या निर्णयाची महाराष्ट्र राज्य 
आरोग्य सेवेतील वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ (वेतन 


स्तर 5-२० :  ५६१००-१७७५०० संदर्भात 
अंमलबजावणी करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


शासन आदेशा, क्रमांकः AIS २०२०/प्र.क्र. ४१/सेवा ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार,मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : १४ सप्टेंबर, २०२०. 


वाचा - 


१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.२३८/१६ब, 
दि.२१.१२.२०१९. 


२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७ओ/१६ब, 
दि.३०.०६.२०२०. 


३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः मवैअ-२०२०/प्र.क्र.४१/सेवा-३, 
दि.१८.०२.२०२० 


शासन निर्णय :- 


वाचा येथील अ.क्र.३ येथील शासन निर्णय अधिक्रमीत करुन खालीलप्रमाणे सुधारित आदेश 
निर्गमित करण्यात येत आहेत:- 

अनूसुचित जमातीसाठी राखीव असलेले रिक्त पदे भरणे:- अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त 
झालेल्या जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न शकलेल्या, अन्य मागासवर्ग जात वैधता प्रमाणपत्र सादर 
केलेल्या, जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित असलेल्या तसेच जात वैधता 
प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने सेवा समाप्त केलेल्या वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ (वेतन स्तर 85-२० : ५६१००- 
१७७५००) संवर्गातील सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-अ मधील ८ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या आरोग्य संस्थेच्या आस्थापनेवर ८ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात येत आहेत. तसेच सदरील 
८ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सेवा तात्पुरत्या स्वरुपात ११ महिन्यांकरिता सदर अधिसंख्य पदावर वर्ग 
करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय HATH: AAS २०२०/प्र.क्र. ४१/सेवा 3 


२. अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात येणारे अधिकारी तात्पुरत्या स्वरुपात ११ महिन्यांकरिता 
किंवा ते सेवेत असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत यापैकी जे आधी 
घडेल तोपर्यंत सदर अधिकारी/कर्मचारी यांच्याकरिता सदर अधिसंख्य पद अस्तित्वात राहील. 


३. सोबतच्या विवरणपत्रात नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांचे वेतन संबंधित आरोग्य संस्थेच्या 
वेतनासंबंधीच्या लेखाज्ीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि संबंधित वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६ब, दि. 
२१.१२.२०१९ व सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्र. बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७ओ/१६ब, दि.३०.०६.२०२० 
च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२००९१४१७१४०४१०१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Satish Hanmantrao Bhosale 


. 

S at | S h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 

H 2.5.4.20=814c799b5 179dd55944137ef369de7b9 

ANMANTLAO aisiarrertScretaseass9eseeance 

serialNumber=50368303277ad4cc81c8f5dc78f4 
4c79a8908848f662f446ecc01 2cc85676fC9, 

B h (005 १ | e cn=Satish Hanmantrao Bhosale 
Date: 2020.09.15 11:36:34 +05'30' 

(स.ह.भोसले) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

४) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
) 
) 
) 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व जिल्हे. 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, सर्व परिमंडळे. 
जिल्हा शल्यचिकित्सक, सर्व. 

८) निवडनस्ती (सेवा ३). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय HATH: AAS २०२०/प्र.क्र. ४१/सेवा 3 


विवरणपत्र-अ 
क्र. नाव पदनाम | नियुक्ती fag अधिसंख्य शेरा अधिसंख्य कार्यरत 
आदेशा नामावली । पदावर सेवा पदावर । आरोग्य संस्थेचे 
दिनांक | नोंदवहीतील वर्ग देण्यात नाव 
बिंदू क्रमांक | करण्यात येणारे 
आल्याचा मासिक 
दिनांक वेतन 

१ | डॉ.सुरेश शंकराव | वैद्यकीय । दि.१२.०२ | २९०२ 7 अद्याप जात | (वेतन स्तर | सामान्य 
चांडोळकर, अधिकारी, । .२००९ वैधता S-2o रुग्णालय, 
मवैआसे, वैद्यकीय | गट-अ प्रमाणपत्र ५६१००- वाशिम 
अधिकारी, गट-अ कार्यालयास | १७७५०० 

सादर केलेले 
नाही. 

2 | डॉ.वाकदकर वैद्यकीय । f&.30.99 | ६२०२ a अद्याप जात | (वेतन स्तर | उपजिल्हा 
उत्तम वैजनाथ, | अधिकारी, | .२०१५ वैधता 5-२० रुग्णालय, 
मवैआसे, वैद्यकीय | गट-अ प्रमाणपत्र ५६१००- = | देगळूर जि. 
अधिकारी,गट-अ कार्यालयास | १७७५०० | नांदेड 

सादर केलेले 
नाही. 

३ | डॉ.सतिशा विठ्ठल | वैद्यकौय । समावेशन | ३१२३ 7 अद्याप जात | (वेतन स्तर | ग्रामीण 
तोटावार, अधिकारी, । -२००९ वैधता 58-२० रुग्णालय, 
मवैआसे, वैद्यकीय | गट-अ प्रमाणपत्र ५६१००- बिलोली जि. 
अधिकारी, गट-अ कार्यालयास | १७७५०० | नांदेड 

सादर केलेले 
नाही. 

४ | डॉ.शिवठांकर वैद्यकीय | १३.०५.२ | ५६६३ 7 अद्याप जात | (वेतन स्तर | आरोग्य सेवा 
विश्वनाथ बुरकुले, | अधिकारी, | ०१५ वैधता 85-२० आयुक्तालय, 
मवैआसे, गट-अ | गट-अ प्रमाणपत्र ५६१००- | मुंबई 

कार्यालयास । १७७५०० 
सादर केलेले 
नाही. 

५ | डाॉ.कविता वैद्यकीय । समावेडान | २८३३ a अद्याप जात | (वेतन स्तर | जिल्हा आरोग्य 

विठ्ठलराव अधिकारी, | -2008 वैधता 5-२० अधिकारी, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय HATH: AAS २०२०/प्र.क्र. ४१/सेवा 3 


पालेकर, गट-अ प्रमाणपत्र ५६१००- नांदेड 
मवैआसे, वैद्यकीय कार्यालयास । १७७५०० 
अधिकारी, गट-अ सादर केलेले 

नाही. 

६ | डा.बालाजी वैद्यकीय | समावेशन | १६३ 7 अद्याप जात । (वेतन स्तर | जिल्हा आरोग्य 
मारोतराव अधिकारी, | -२००९ वैधता 58-२० : | अधिकारी, 
सातमवाड, गट-अ प्रमाणपत्र ५६१००- नांदेड 
मवैआसे, वैद्यकीय कार्यालयास । १७७५०० 
अधिकारी, गट-अ सादर केलेले 

नाही. 

७ | डाॉ.विरसिग तुक्या । वैद्यकीय | २४.१०.१ | आढळुन येत 7 अद्याप जात | (वेतन स्तर | जिल्हा आरोग्य 
पाडवी, मवैआसे, | अधिकारी, | ९८७ नाही. वैधता 58-२० : | अधिकारी, 
वैद्यकीय गट-अ प्रमाणपत्र ५६१००- नंदुरबार 
अधिकारी, गट-अ कार्यालयास । १७७५०० 

सादर केलेले 
नाही. 

८ | डॉ.कृष्णा दत्तात्रय | वैद्यकीय । १६.१०.१ | ३५९३ 7 अद्याप जात | (वेतन स्तर | जिल्हा आरोग्य 
कोळी, मवैआसे, | अधिकारी, | ९९५ वैधता 58-२० : | अधिकारी, 
वैद्यकीय गट-अ प्रमाणपत्र ५६१००- सिंधुदुर्ग 
अधिकारी, गट-अ कार्यालयास । १७७५०० 

सादर केलेले 
नाही. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


